मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर येथे 
“शिवडास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे आयोजन करणे 
कामाच्या (_-१) निविदेस मान्यता मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१०४/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१०४/सां.का.३, 

दिनांक १६.०३.२०२४. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- ८२२३/प्र.क्र.४६४/सां.का.४, 
दिनांक २९.०३.२०२४. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- ८२२४/प्र.क्र.८८/सां.का.४, 
दिनांक ३१.०३.२०२४. 

8) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संग्रह/नागपूर/शिवरस्त्रशौर्यगाथा/प्रदर्शन/२०२४/२२२२, दिनांक १६.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर येथे “शिवशास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे आयोजनाकरीता आवश्‍यक 
रु.९,९३,१५,८८७/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र.०१ व ०२ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर निधी संदर्भाधीन क्रमांक ०३ च्या शासन 
निर्णयान्वये व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरगाव, मुंबई यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आता 
मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर येथे “शिवडास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शानाचे आयोजनाकरीता कामांकरीता 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यानुसार संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
यांनी मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर येथे “शिवशास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे आयोजनाकरीताच्या मे. एन. 
जे. काकडे, नागपूर यांच्या १.२५% इतक्या कमी दराच्या प्रथम क्रमांकाच्या (L-9) निविदेस मान्यता 
देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्र.०४ अन्वये केळी आहे. सबब, सदर न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर येथे “शिवशास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शनाचे 
आयोजनाकरीताच्या कामाच्या मे.एन, जे. काकडे, नागपूर यांच्या १.२५% इतक्या कमी दराच्या प्रथम 
क्रमांकाच्या न्यूनतम (L-9) निविदेस मान्यता देण्यात येत आहे. 


निविदाकाराचे नाव मे. एन. जे. काकडे, नागपूर 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रुपये रु.९,९३,१५,८८७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१०४/सां.का.३ 


संचालनालयाचा अंदाजित रु.७,९६,१३,२१०/- 
प्रकल्प खर्च 
निविदाकाराचा अंदाजित रु.७,८६,१८,०४५/- 
प्रकल्प खर्च 
अभिप्राय मे. एन. जे. काकडे, नागपूर यांची निविदा १.२५% कमी दराची 
निविदा आहे. सदर निविदा प्रथम क्रमांकाची (L-9) निविदा आहे. 


OX. 


संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर काम हे पुरातत्वीय निकषानुसार/मानकानुसार पूर्ण होईल हे 
पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय व संबंधित संवर्धन वास्तुविशारद 
यांची असेल. 


03. 


संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी ई-निविदेतील नमूद कामांमधून 


“शिवडास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शनासाठी आवश्‍यक असलेली कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. 
“शिवशास्त्रशौर्यगाथा” प्रदर्शन सुरु होण्याच्यादृष्टीने विहित कालावधीत आवश्यक कार्यवाही करावी. 
संचालनालयाने विहित कालावधीत पूर्ण केलेल्या कामांचेच वित्तीय प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 


०७. 


या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड्डी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 


प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


०५. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 


दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच मधील 
अनुक्रमांक २ मधील परिच्छेद क्र.२ मधील नियम क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Og. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१३११५१४१७७२३ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI ae 
RAUT eee , 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संग्रह-२०२४/प्र.क्र.१०४/सां.का.३ 


अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर. 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

कक्ष अधिकारी (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


